ज्येष्ठता सूची 


उपसंचालक (माहिती) गट-अ 
(वरिष्ठ) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची  दि.०१.०१.२०२३ 
पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३ /प्र.क्र. ३६ /मावज-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ११ जून, २०२४ 


वाचा :- 

१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.-१२, 
दि.२१.१०.२०११ 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, छासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.३६/३४-अ, 
दि.०२.०३.२०२३. 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.३ ६/२३४-अ, 
दि.०४.०९.२०२३. 


प्रस्तावना :- 
शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द 


करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या 
संवर्गाची अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२१, दिनांक ०१.०१.२०२२, व दिनांक ०१.०१.२०२३ 
पर्यतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. २ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातीळ उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गाची 
अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2029, दिनांक 09.09.2022, व दिनांक ०१.०१.२०२३ पर्यंतची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. ३ येथील परिपत्रकान्वये संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली 
होती. उपसंचालक (माहिती) -गट-अ (वरिष्ठ), या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ 
ज्येष्ठतासूचीतील परिशिष्ट-अ मधील स्तंभ क्र. ८, दिनांक ०१.०१.२०२२ व ०१.०१.२०२३ च्या 
ज्येष्ठतासूचीतील परिशिष्ट-अ मधील स्तंभ क्र. ७ “ज्येष्ठता दिनांक/ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक” हा 
रकाना अनावधानाने निरंक दर्शविण्यात आळा असल्यामुळे सदर शासन परिपत्रक अधिक्रमित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३ /प्र.क्र. ३६ /मावज-२ 


शासन शुद्धीपत्रक:- उपरोक्त संदर्भ H.3 वरील शासन परिपत्रक दि.०४.०९.२०२३ हा अधिक्रमित 
करण्यात येत असुन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपसंचालक (माहिती) गट-अ 
(वरिष्ठ) या संवर्गाची अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२१, दिनांक ०१.०१.२०२२, व दिनांक 
09,09,2023 पर्यंतची ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येत असून ती या परिपत्रकासोबत जोडली 
आहे. 


२. उपरोक्त ज्येष्ठता सुची ही सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल 
केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनालयाने 
आपल्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील 
सर्व अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठता-सूचीच्या प्रती शासनाच्या संकेत स्थळावरुन उपलब्ध करुन 
घेण्याबाबत कळवावे. 


3. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०६१११५१६०८०२०७ असा 
आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by YUVRAJ MANOHAR SOREGAONKAR 
Y U V R AJ DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f7ccdb18d954bb8 1 4d3cc3c92ab0c12: 


M A N O H A R 24abaf0a38fa1a74dec734, postalCode=40003. 
st=Maharashtra, 


serialNumber=1A45294B68B97E03C570AFA8F17C64F6DFE 


2A4A241DD2AFF2322FEEC22B389F5, cn=YUVRAJ 
SOREGAONKAR ___ winoinasoresron 


(युवराज सोरेगांवकर ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव, (Ad ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

३. संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

४. उपसंचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
५. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२१ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची 


'परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव | | युक्‍त नियुक्‍तोचा म येष्ठता दिनांक/ | सेवानिद अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक (सरळसेवेने/मर्यादीत विभागीय ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
परीक्षेद्रारे नियुक्‍त उमेदवारांचा दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्षे) 

१ र ३ ्ढ & द ७ ह ९ Ro 

g १ | श्री.ग.श्री.रामदासी खुला । २९.३.१९६६ | २८.१२.२००१ सरळसेवा २८.१२.२००१ | ३१.३.२०२४ -२९.८.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये संचालक(मा) या पदावर 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली. 

र २ | श्री. द.मा.कांबळे अ.जा. | ५.३.१९६७ ८.८.२०१३ | पदोन्नती | ८.८.२०१३ । ३१.३.२०२५ 

३ ३ | श्री.रा.भ.मुळी खुला | ६.५.१९६३ । २८.९.२०९६ शिंगी २८.९.२०१६ | २१.५.२०२१ शासन आदेश क्र.मावज- 
२०१५/२५२/प्र.क्र.८८/का-२४- 

आ,दि.२८.९.२०१६ अन्वये 

उपसंचालक (मा) नियमित पदोन्नती 

% ४ | डॉ. ग.ब.मुळे खुला | १३.११.१९६८ | २८.५.२०१९ | oes | २८.५.२०१९ । ३०.११.२०२६ देश दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 

ण ५. श्री. गो.शं. अहंकारी | खुला । १२.१.१९७१ | २८.५२०१९ तात्पुरती पदोन्नती २८.५२०१९ | २३१.१.२०२९ आदेश दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 

& ६ | श्री.अ.ला.आलुरकर | वि.मा.प्र. | ११.१.१९७० । २८.५.२०१९ तात्पुरती पदोन्नती २८.५.२०१९ । ३१.१.२०२८ | आदेश दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 

७ ७ | श्री.अ.ज. अष्टपुत्रे खुला | ५.१२.१९६७ । २८.५.२०१९ तात्पुरती पदोन्नती २८.५.२०१९ | ३१.१२.२०२५ | आदेश दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये 
प्रतिनियुक्तीवर (डिसेंबर-२०१९ ) 


Of 2k 2fe 2fe येर येर 24s 24s येर येर वेर येर येर येर येर येर येर येर येर 2k येर येर जूर 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट अ 
१) संवर्गाचे नावा  :- उपसंचालक (माहिती), गट-अ 
२) वेतनश्रेणी :- एस-२३ : ६७७००-२०८७०० 
३) दि. ९ जानेवारी, २०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 
नियम ३ शासकोय संबंधित | जन्म दिनांक प्रवर्ग  । नियम ३(२)(अ) | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्ती | शैक्षणिव शेरा 
(२) (ब) | कर्मचाऱ्याचे नांब/ | पदावरील नुसार संवर्गात दिनांक | चा दिनांक pe 
नुसार | कार्यरत असलेल्या | नियुक्‍तीचा प्रत्यक्ष रूजू मान त 
ज्येष्ठता । कार्यालयाचे नाव मार्ग दिनांक करावा) 
क्रमांक 
(62) (08) (62) (¥) तु (08) (०७) (०८) (08) (0) 
०१ श्री. द.मा.कांबळे 1) ५.३.१९६७ अ.जा. ८.८.२०१३ ८.८.२०१३ | ३१.३.२०२ 
ष्‌ 
०२ श्री.रा.भ.मुळी | न्नती ६.५.१९६३ खुला २८.०९.२०१६ | २८.०९.२०१६ | ३१.५.२०२ संचालक (मा) या रिक्‍त असलेल्या सरळसेवेच्या पदावर दि.२८.५.२०२१ 
च्या आदेशान्वये तदर्थ पदोन्नती. 
१ दि.३१.०५.२०२९ रोजी नियतवयोमानाने सेवानिवृत्त झाले. 
०३ डॉ. ग.व.मुळे प १३.११.१९६८ | खुला २८.५.२०१९ । २८.५.२०१९ | ३०.११.२० श दि.२८.५.२०१९ अन्वये उपसंचालक(मा) तात्प 
पदोन्नती २६ पदोन्नती 
०४ | श्री. गो.शं. अहंकारी प १२.१.१९७१ खुला २८.५२०१९ । २८.५२०१९ | ३१.१.२०२ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये उपसंचालक?मा) तात्प 
पदोन्नती ९ पदोन्नती 
०५ | श्री.अ.ला.आलुरकर प ११.१.१९७० | वि.मा.प्र. । २८.५.२०१९ | २८.५.२०१९ | ३१.१.२०२ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये उपसंचालक(मा) AT 
पदोन्नती क्र पदोन्नती 
of SAT. अष्टपुत्रे Hee ५.१२.१९६७ | खुला २८.५.२०१९ | २८.५.२०१९ | ३१.१२.२० श दि.२८.५.२०१९ क, प 
पदान्न २ पदान्न 
२५ 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये प्रतिनियुक्तीवर (डिसेंबर-२०१९ ) 
०७ रडॉ.श्रीमती सु.म. मुळे | प्रपत्र बढती- | १७.५.१९६७ खुला ०७.०९.२०२१ । ०७.०९.२०२१ । ३१.५.२०२ शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये उपसंचालक(मा) पदावर प्रपत्र 
u बढती-मा.मुख्यमंत्री कार्यालय.. 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये प्रतिनियुक्तीवर (जानेबारी-२०२०) 
०८ श्री. ज्ञा.ना.इगवे प २२.४.१९६६ | भ.ज.(ब) | ०७.०९.२०२१ | ०७.०९.२०२१ | ३०.४.२० शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये उपसंचालक(मा) पदावर 
पदोन्नती 2x तात्पुरती पदोन्नती 
०९ डॉ. सं.शि.खराट पु ७.१.१९६५ इ.मा.व. ०७.०९.२०२१ ०७.०९.२०२१ | ३१.१.२०२ शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये उपसंचालक(मा) पदावर 
पदोन्नती ३ तात्पुरती पदोन्नती 


सर येर वेर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर ok येर येर येर येर येर 2 ok 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 


उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२३ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची 
परिशिष्ट अ 


१. संवर्गाचे नाव :- उपसंचालक (माहिती), गट-अ 


२. वेतनश्रेणी :- एस-२३ : ६७७००-२०८७०० 
३. दि. १ जानेवारी, २०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२२ते दि.३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 
यम २ | शासकोय कर्मचाऱ्य संबंधित जन्म दिनांक 7 नियम ज्येष्ठतेचा | सेवानिद शैक्षणिव शेरा 
QE) नांव / कार्यरत पदावरील ३(२)(अ) दिनांक दिनांक | अहता ल्या 
नुसार संतत पदांसाठी 
ज्येष्ठता । असलेल्या कार्यालयाचे | नियुक्तीचा नुसार संवर्गात आवश्यक आहे 
तेथेच 
क्रमाक “ig art प्रत्यक्ष रूजू srr) 
दिनांक 
(6% (6%) (08) (¥) (0%) (08) (08) (0¢) (68) (0) 
०१ श्री. द.मा.कांबळे नी ५.३.१९६७ अ.जा. ८.८.२०१३ | ८.८.२०१३ | ३१.३.२०२५ 
०२ डॉ. ग.ब.मुळे q १३.११.१९६८ खुला । २८.५.२०१९ । २८.५.२०१९ | ३०.११.२०२६ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये उपसंचालकतमा) 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
03 श्री. गो.शं. अहंकारी q १२.१.१९७१ खुला २८.५२०१९ । २८.५२०१९ । ३१.१.२०२९ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये उपसंचालक(मा) 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
ox श्री.अ.ला.आलुरकर q ११.१.१९७० । वि.मा.प्र. | २८.५.२०१९ | २८.५.२०१९ । ३१.१.२०२८ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये उपसंचालक(मा) 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
ou SM. AT. STA तात्पुरती ५.१२.१९६७ खुला २८.५.२०१९ २८.५.२०१९ । ३१.१२.२०२५ आदेश दि.२८.५.२०१९ अन्वये उपसंचालक(मा) 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये प्रतिनियुक्तीवर (डिसेंबर- 
२०१९ ) 
०६६ डॉ.श्रीमती सु.म. मुळे तात्पुरती १७.५.१९६७ खुला | ०७.०९.२०२१ | ०७.०९.२०२१ | ३१.५.२०२५ शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये उपसंचालक(मा) 
पदोन्नती पदावर प्रपत्र बढती-मा.मुख्यमंत्री कार्यालय 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये प्रतिनियुक्तीवर 
(जानेवारी-२०२०) 
०७ श्री ज्ञा.ना.इगवे पु २२.४.१९६६ भ.ज.(ब) | ०७.०९.२०२१ | ०७.०९.२०२१ | ३०.४.२०२४ VILA. दि.०७.९.२०२१ अन्वये उपसंचालक(मा) 
पदोन्नती पदावर तात्पुरती पदोन्नती 
०८ डॉ. सं.शि.खराट प ५.१.१९६५ इ.मा.ब. | ०७.०९.२०२१ | ०७.०९.२०२१ | ३१.१.२०२३ शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये उपसंचालक(मा) 
पदोन्नती पदावर तात्पुरती पदोन्नती 


OF 2k 24s 2c येर येर येर येर येर येर येर वेर 2 2 2K ok येर ok ok 


